राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
मत्ता व दायित्वे यांचे विवरण सादर 


करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-३०१२/प्र.क्र.१६३/पोल-१(अ) 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफपरेड, मुंबई. 
तारीख: १५ एप्रिल, २०१३. 

संदर्भ :- 

शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.सीडीआर 

१०८५/२५७९/४६/अकरा, दि.१५.७.१९८६ 
शासन निर्णय-- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणुक) नियम, १९७९ च्या नियम १९ च्या पोट-नियम(१) आणि 


त्याखाळील टीप ३ अनुसार, प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने कोणत्याही सेवेतील/ पदावरील आपल्या 


प्रथम नियुक्तीच्या वेळी आणि त्यानंतर शासन विहीत करील त्या त्या वेळी विहीत प्रपत्रामध्ये आपळी 


मत्ता दायित्वे यांच्याबद्दळचे विवरण सादर करावयाचे आहे. तसेच हे नियम अस्तित्वात आले त्या 


दिनांकाला सेवेत असणाऱ्या प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने या पोट-नियमानुसार, हे नियम अस्तित्वात 


आल्यानंतर शासन विहीत करील, त्या दिनांकाला किंवा त्या दिनांकापूर्वी असे विवरण सादर 


करावयाचे आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम १९ च्या पोट-नियम (१) व 


पोट-नियम (४) च्या तरतुदींच्या अन्वये शासन पुढील आदेश देत आहे:- 


(१ राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उपअधीक्षक व त्यावरील दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 


पोलीस सेवेतील कोणत्याही पदावरील नियुक्तींद्वारे होणाऱ्या त्याचा प्रथम प्रवेशाच्या वेळी, अशा 


नियुक्तीच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत, त्याची स्वत:ची मत्ता व दायित्वे, तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-३०१२/प्र.क्र.१६३/पोल-१(अ) 


त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची मत्ता व दायित्वे याबद्दलची विवरणे, सामान्य प्रशासन विभाग, 


शासन निर्णय क्र.सीडीआर १०८५/२५७९/४६/अकरा, दि.१५.७.१९८६ सोबत जोडलेल्या प्रपत्र क्र.एक, 


दोन व तीन प्रपत्रांमध्ये [म्हणजे (अ) स्थावर मालमत्तेचे विवरणपत्र, (ब) जंगम मालमत्तेचे विवरण आणि 


(क) कर्जे व इतर दायित्वे] शासनास सादर करील. [ 'कुटुंब' या शब्दाची व्याख्या महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम-२(क) मध्ये करण्यात आली आहे. ] 


(2) राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उपअधीक्षक व त्यावरील दर्जाचा पोलीस अधिकारी, 


त्याच्या प्रथम नियुक्तीच्या वेळी विवाहित नसेळ असा, पोलीस अधिकारी त्याच्या / तिच्या 


पत्नीच्या/पतीच्या मत्ता व दायित्वे यांच्याबद्दलचे विवरण त्याच्या/ तिच्या विवाहाच्या दिनांकापासून तीन 


महिन्यांच्या आत, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.सीडीआर १०८५/२५७९/४६/अकरा, 


दि.१५.७.१९८६ सोबत जोडलेल्या क्र.एक, दोन व तीन याच तीन प्रपत्रांमध्ये सादर करील. 


(३) राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उपअधीक्षक व त्यावरील दर्जाचा पोलीस अधिकारी 


प्रथम नियुक्तीच्या वेळी सादर करण्यात आलेल्या विवरणाच्या नंतर, तसेच राज्य पोलीस सेवेतील 


पोलीस उपअधीक्षक व त्यावरील दर्जाचा जो पोलीस अधिकारी सेवेत आहे तो देखील, सामान्य प्रशासन 


विभाग, शासन निर्णय क्र.सीडीआर १०८५/२५७९/४६/अकरा, दि.१५.७.१९८६ सोबत जोडलेल्या प्रपत्र 


एक व दोन यांमध्ये दरवर्षी त्याच्या मत्तेबाबतचे ३१ डिसेंबर रोजीचे विवरण, पुढील वर्षाच्या ३१ मार्च 


रोजी किंवा तत्पूर्वी सादर करील. तथापि, त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या बाबतीत, महाराष्ट्र नागरी 


सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम १९(४) अन्वये, सदर विवरणे स्वतंत्र आदेशांद्वारे मागविली 


गेल्या खेरीज, सादर करण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-३०१२/प्र.क्र.१६३/पोल-१(अ) 


(४ या आदेशांप्रमाणे कोणतेही विवरण, विहित काळावधीत सादर न केल्यास ती 


गैरवर्तणूक मानण्यात येईल व अशा गैरवर्तणुकीबद्दल महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 


१९७९ च्या तरतुदीनुसार आवऱ्यक कार्यवाही करण्यात येईल. 


२. हे आदेश मत्ता व दायित्वे याबाबत, दि.३१ डिसेंबर, २०१३ रोजी सादर करावयाच्या 


विवरणपत्रापासून लागू होतील. 


३. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८०/२०१२/११, 


दि.५.१०.२०१२ अन्वये दिलेल्या अभिप्रायास अनसुरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर ares निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१३०४२०१५४२४४०७२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip Motiram 


1 Balkavdi 
P rad | p DN: CN = Pradip Motiram Balkavde, C = 
. IN, S = MAHARASHTRA, O = 
M ot | fa mM मति ती. OF MAHARASHTRA, 
U = HOME 

Reason: | am the author of this document 

B a | kavd e Date: 2013.04.20 17:03:04 +05'30' 
(प्र.मो. बलकवडे) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२. महासंचालक, HCl SLBA ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-३०१२/प्र.क्र.१६३/पोल-१(अ) 


४. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


५. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


६. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


७. अपर पोलीस महासंचाळक व संचालक, बिनतारी संदेश विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


८. अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, मुंबई. 


९. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१०.अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवादविरोधी पथम, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११.सर्व परिक्षेत्रीय विहोष पोलीस महानिरीक्षक, 

१२.सर्व पोलीस आयुक्त, 

१३.सर्व पोलीस अधीक्षक, 


१४.सामान्य प्रशासन विभाग (का-११), मंत्रालय, मुंबई. 


१५.कार्यासन पोल-१/२, गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, कफपरेड, मुंबई. 


१६.निवडनस्ती (का.पोल-१अ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


